aka भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
अखत्यारीतील नसलेले तथापि महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील अल्प मुदतीच्या 
अभ्यासकमांचे शिक्षण शुल्क/प्रवेशशुल्क निर्धारित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१ (प्र.क्र.१३३/२१)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. टिईडी-२०२१/(२१४/११)/ 
तांशि-५, दिनांक २० मार्च, २०१२. 
२ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, झासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१/ 
(प्र.क्र.११/२१)/तांशि-५, दिनांक ३/५/२०२१. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/अल्प.अभ्यास/शुल्क निश्चिती/२०२१/८१७, 
दिनांक १३ ऑक्टोंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित 
नसलेल्या तथापि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील अल्प मुदतीच्या (पूर्णवेळ/अर्धवेळ) 
अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क शौक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पासून संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २०/०३/२०१२ 
रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 


संदर्भ क्र. 2 येथील दिनांक 3/4/2029 रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये राज्यातील अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीत नसलेल्या (Non AICTE) परंतु महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या 
अखत्यारीतील अभ्यासक्रम शै.व. २०२१-२२ पासून सुरू करण्याबाबतच्या मान्यता प्रकियेस शासन मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सदर झासन निर्णयांद्वारे पूर्वीचे २९ अभ्यासक्रम तसेच नवीन १७ अभ्यासक्रम सुरू 
करण्याच्या प्रक्रियेसही मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ठ-ब मध्ये नमूद नवीन १७ अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांचे 
शिक्षणशुल्क/प्रवेशाझ्ुुल्क निश्चित करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भ 
क्र. ३ येथील Var शासनास सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सर्वकष विचार करुन सदर 
अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क/प्रवेशाशुुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीतील नसलेले तथापि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाच्या अखत्यारीतील अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम सुरु करणेबाबतच्या प्रक्रियेस शासन निर्णय दिनांक 
३/५/२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-ब” मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१ (प्र.क्र.१३३/२१)/तांशि-५ 


नवीन १७ अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क / प्रवेश शुल्क या शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे निर्धारीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर शुल्क शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू होईल. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०११२१५४०४४१००८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKAR 


ANIL RAG HUNAT H on: cn = anil RAGHUNATH KATKAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

KATKA R MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2022.01.12 15:42:09 +05'30" 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

४. सर्व उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे विभागीय कार्यालये (महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळामार्फत ), 

५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवड नस्ती (तांशि-५). 


ळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१ (प्र.क्र.१३३/२१)/तांशि-५ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१ (प्र.क्र.१३३/२१), दि. १२ जानेवारी, 2022 चे सहपत्र 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीत नसलेल्या तथापि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या 
अखत्यारीतील अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निर्धारणाचे विवरणपत्र 


Fees from 2021- Fees from 
€ 22 2021-22 
Sr. No. Cae Course Name (For other than (For Metro 
५८९ Metro Cities) Cities) 

1 IB Advance Diploma in Industrial 25000 26000 
Automation and Drives 

2 IG Advance Diploma in Internet of 28000 29000 
Things (oT) 
Advance Diploma in Renewable 

> a & Sustainable Energy Zon) oe 

4 Cy Diploma in CNC Machine 21000 22000 
Techniques 

5 AS Diploma in Automobiles 24000 25000 
Servicing 

Ea FI Advance Diploma in Food & 28000 29000 
Dairy Processing 
Advance Diploma in 

7 MB Maintenance of Building 25000 26000 
Management System 

Ez SM Diploma in Logistics and Supply 25000 26000 
Chain Management 

19 TO Diploma in Tourism 24000 25000 

10 MQ Diploma in Medical Equipment 25000 26000 
Maintenance 
Diploma in Sound Recording & 

11 SV Video Editing 25000 26000 

12 PV Diploma in Photography & 25000 26000 
Videography 

13 FZ Diploma in Fitness Training 25000 26000 
Diploma in Electrical & 

14 EF Electronics Equipment 25000 26000 
Maintenance & Repair 

15 CU Diploma in Cabin Crew and Air 28000 29000 
Hostess 

16 HW Diploma in Health & Wellbeing 28000 29000 

17 FX Diploma in Fisheries 28000 29000 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


